महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/प्र.क्र.१४१/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३१ जानेवारी, 2020 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. आदेशा क्र. प्रतिनि २०१७/(प्र.क्र.१४१/१७)/का.१४, 
दि.२०/११/२०१७ व दि.१०/१२/२०१८ 


आदेडा 
श्री.श्रीरंग श्रीपती घोळप, अवर सचिव, महसुल व वन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२०/११/२०१७ च्या आदेझान्वये प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प या 
पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भाधिन दि.१०/१२/२०१८ 
च्या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदत दि.३१/०३/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.श्रीरंग श्रीपती घोळप, अवर सचिव यांच्या प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय 
चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्प या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस दि.०१/०४/२०२० पासून पुढे 
दि.३०/०९/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१३११८०९०३४६०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


0 Gurav 


Narog 


ashtra, ou=General 
ICode=400032, 


. di 40, 
B h l mM fa 0 G U fa V se biccbde577d71dce3b313c3fefSdc2ad6s 
9e360173b682d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2020.01.31 17:47:03 +05'30' 


105050/9180a8021798a5cle 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४. W/W सचिव, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, महसुल व वन विभाग, 
६. सह /उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, 
७. श्री. श्रीरंग श्रीपती घोलप, प्रशासकीय अधिकारी, राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण 
प्रकल्प, महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवड नस्ती/का.१४. 


